राष्ट्रीय सेवा योजना 
सन २०२२-२३ या वर्षासाठी रासेयो स्वयंनिर्वाहित 
वाढीव विद्यार्थी संख्या मंजूर व वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: २२ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा : 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७, दि.१८.०८.२०२२. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र हिस्सा योजना असून, या योजनेअंतर्गत नियमित उपक्रम आणि विशेष 
शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संचाळनालय/संस्थांना दरवर्षी शासन अनुदानित व स्वयंनिर्वाहित 
विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्यात येते. शासन निर्णय क्रमांक- रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७, दि. 
१८.०८.२०२२ अन्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ७१,७०० स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्या ४७ 
विद्यापीठ/संचालनालय/संस्था यांना प्रवर्गनिहाय म्हणजेच अनुसूचित जातीसाठी - ११.८ cab, अनुसूचित 
जमातीसाठी - ९.४ टक्के व इतरांसाठी - ७८.८ टक्के, तसेच विशेष शिबिरांसाठी - नियमित उपक्रमाकरिता 
मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% प्रमाणात, अशी विभागणी करुन, पुढीलप्रमाणे मंजूर व वितरित करण्यात आली 
होती. 


नियमित उपक्रम aay शिबिर 
tees राख्या परव हाये 
विद्यापीठ/ संचालनालय / संस्था अनु 1 जन निहाय स्वयंसेवक 
ee जाती | जमाती बह या 
एकूण (४७ विद्यापीठे/संचालनालये) ७१,७०० | ८,४६० | ६,७४० | ५६,५०० | ३५,८५० 


४७ विद्यापीठे/संचाळनालयांपैकी ९ विद्यापीठ/संचालनालय यांनी वाढीव विद्यार्थी संख्येची मागणी केली 
आहे, तसेच ५ नवीन विद्यापीठांचे प्रस्ताव रासेयो संलग्नता व विद्यार्थी संख्या मान्यतेसाठी प्राप्त झाळे आहेत. 


झा. नि. दि. । मागणी सन २०२२-२३ 
esas १८.०८. केलेली वाढीव | साठी मंजूर 
अ.क्र विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे / संस्थेचे नाव pen 0650003 न । ह 
अन्वये मंजूर | विद्यार्थी संख्या | एकूण विद्यार्थी 
विद्यार्थी संख्या संख्या 
a संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती | 9oo | 00 २५०० २६०० 
२ | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर ९००० ४४०० १३४०० 
३ | स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड २६०० ५२०० ७८०० 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, 
to} १७ | ४०० ५०० 
सोलापूर 
५ | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर | १२०० | 900 | 00 १३०० 
६ | वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी | 900 | 00 २०० ३०० 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७ 


शा. नि. दि. । मागणी सन २०२२-२३ 
अ.क्र विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे / संस्थेचे नाव त र. eae ae ft 
विद्यार्थी संख्या संख्या 
७ | डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली १00 | ०० ४०० ५०० 
८ | तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई | 900 | (94400 ७५६०० 
९ | प्रवरा वैद्यकीय विज्ञान संस्था (अभिमत विद्यापीठ), लोणी ३०० २०० ५०० 
| do | डेक्कन कॉलेजप. व सं. संस्था अभिमत विद्यापीठ, पुणे | 0०. | ४०० ४०० 
ae] सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठ, मुंबई oe | 900 | | 900 | 
१२ | डी वाय पाटील विद्यापीठ, अंबी, पुणे 10 ३०० ३०० 
१३ | एमआयटी आर्ट, डीझाईन व टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, पुणे 10 १00 | ०० १00 | ०० 
१४ | डॉ.विश्ववाथ कराड एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठ, पुणे Le ५०० ५०० 
एकूण १३६०० २९०३०० १०३९०० 


सदर १४ विद्यापीठे/संचालनालये यांना स्वयंनिर्वाहित वाढीव विद्यार्थी संख्या, नियमित उपक्रम आणि 
विशेष शिबीर प्रवर्गनिहाय मंजूर व वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, पुढीलप्रमाणे ९ विद्यापीठ/ संचालनालय यांना दि. 
१८.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित केलेल्या विद्यार्थी संख्येत, त्यांनी मागणी केलेल्या वाढीव विद्यार्थी 
संख्येची वाढ करून, सन २०२२-२३ साठी एकूण स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्या, तसेच नवीन ५ विद्यापीठे यांना 
स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्या, त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्यानुसार मंजूर व वितरित करण्यात येत आहे. 


नियमित उपक्रम विशेष 
अ. | विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे / संस्थेचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
क्र. | नाव अनु. अनु. स्वयंसेवक 
by जाती जमाती इतर संख्या 
Ea संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, 1) २४५ २०४८ । १३०० 
अमरावती 
२ | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर १३४०० | १५८१ | १२६० | १०५५९ | ६७०० 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 
रै विद्यापीठ, नांदेड २९९० pee रर र Se 
रि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर Goes कक ४ ३९४ आ 
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
शी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहूरी, व | ayy १२२ 9028 ६५० 
जि. अहमदनगर 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी 
द विद्यापीठ, परभणी ee a we ve 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७ 


नियमित उपक्रम विशेष 
अ. | विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे / संस्थेचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
क्र. | नाव एकूण अनु. अनु चत स्वयंसेवक 
जाती जमाती संख्या 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी 7 ढु 
ही विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी हट पर शि ३९४ २५९ 
८ | तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई ७५६०० | ८९२० (0७१०६ ५९५७४ | ३७८०० 
प्रवरा वैद्यकीय विज्ञान संस्था (अभिमत जन é 
$ | विद्यापीठ), लोणी, जि.अहमदनगर Be ae शि as ३7९ 
१० डेक्कन कालेज पदव्युत्तर व संशोधन ४७७ डा 42 349 06 
संस्था अभिमत विद्यापीठ, पुणे 
[aa | १ | सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठ, मुंबई १०० | ०० १२ [tigers | ० ७८ ५० 
१२ | डी वाय पाटील विद्यापीठ, अंबी, पुणे ३०० ३४ २८ २३८ १५० 
द एमआयटी आर्ट, डिझाईन अँण्ड १७७ वर ; र्ग हर 
टेक्नॉंलॉजी विद्यापीठ, पुणे 
ati डॉ. faa कराड एमआयटी ea bs ४६ ३९४ २५० 
विश्वशांती विद्यापीठ, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांक- रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७, दि. १८.०८.२०२२ अन्वये ४७ 
विद्यापीठे/संचालनालये यांना मंजूर केलेल्या ७१,७०० स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्येत, वरीलप्रमाणे १४ 
विद्यापीठे/संचाळनालये यांच्या ९०,३०० विद्यार्थी संख्येची वाढ होऊन, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
एकूण १,६२,००० स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्या ५२ विद्यापीठ/संचालनालय यांना प्रवर्गनिहाय अनुसूचित 
जातीसाठी - ११.८ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी - ९.४ टक्के व इतरांसाठी - ७८.८ टक्के, तसेच विशेष 
शिबिरांसाठी - नियमित उपक्रमाकरिता मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% प्रमाणात, अशाप्रमाणे विभागणी करुन, 
पुढीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे. 


नियमित उपक्रम विशेष 

विद्यापीठ/ संचालनालय / संस्था स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
एकूण अनु. अनु. इतर स्वयंसेवक 

जाती | जमाती संख्या 
एकूण (५२ विद्यापीठे/संचालनालये) | १»६२,००० | १९,११६ | १५,२२८ | १,२७,६५६ | ८१५००० 


तथापि, सदर विद्यार्थी संख्या स्वयंनिर्वाहित एकक अंतर्गत असल्यामुळे, या विद्यार्थी संख्येस केंद्र शासन 
अथवा राज्य शासन यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान प्राप्त होणार नाही. या संदर्भात राज्य शासनाचा 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१०/(१३२/२०१०)/साशि-७, दिनांक ९ डिसेंबर,२०१० या शासन निर्णयाचा आधार 
घ्यावा. या विद्यार्थी संख्येसाठी विद्यापीठ/संचाळनालय यांच्याकडे जमा होणाऱ्या शुल्कातून अथवा सर्वसाधारण 
निधीतून विद्यापीठ/संचालनालय यांनी आपल्या स्तरावर अनुदानाचे वाटप करावयाचे आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७ 


प्रत्येक विद्यापीठ/संचालनालय/संस्था यांनी त्यांना वाटप केलेल्या विद्यार्थी संख्येचे, त्यांना संलग्न/ 
अंतर्गत असलेल्या सर्व महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करुन, त्याची प्रत शासनास पाठवावी. 
विद्यापीठांनी प्रत्यक्षात नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत कळवावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२२१२२७४२३३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAYA  ! 
RAMBHAU KAHAR : 
(दत्तात्रय रा. कहार) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

. मा.मंत्री / राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 

५. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई, 

६. उप सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचालनालय, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, पुणे, 
कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे, 

. संचालक, seq शिक्षण संचालनालय, पुणे, 

qo. संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण आयुक्तालय (+2 स्तर), पुणे 

११. संचालक,तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

१२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

१३. कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 

१४. निवडनस्ती, साशि-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


